Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक १०] गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११ , २०२० / फाल्गुन १५-२१, शके १९ ४१ [ पृष्ठे १५ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही. 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही. 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ अमरावती 
१-१५ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक- अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना 
अधिसूचना : नेमणुका , 

नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : 


नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६७. 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक राजस्व- ३- भू.सं.- २- कावि -३२-२०२० . – 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र . ७७/ अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी , समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 
अ . - एक -१ ( १७९ ७) . 

( १ ) 


" 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ५-११, २०२० / फाल्गुन १५-२१ , शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्येदिलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची, जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, पुसद यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१९ -२०२० , 
गाव पुसद खंड -१ , तालुका पुसद, जि . यवतमाळ 
शिट नं . 

न . भूमापन 
क्रमांक 


अ . क्र . 


स.नं. 


संपादित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


चौ . मी . 


१ 


जुना १६३ 


३५ 


५३८१ 


२१६.०० 


नवीन ८८ 


एकूण 


२१६.०० 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : पुसद-वाशिम रस्त्याचे सुधारणे कामे होणा - या पुलाचेबांधकामासाठी, 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पुसद- वाशिम रस्त्यावरील राज्यमार्ग-५१ चे पुलाचे बांधकाम या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 

समाजाला मिळणारे लाभ : पायाभूत सोयी -दळणवळण मार्गाची निर्मिती होऊन वस्तु-व्यक्तीची वेगवान वाहतुक शक्य होऊन आर्थिक विकासाला 
चालना मिळेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ५-११, २०२० / फाल्गुन १५-२१ , शके १९ ४१ 


३ 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही. 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१-२०१५- प्र.क्र .- ३- अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
कलम १० ( क ) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : सदर प्रकल्पात पुनर्वसनाची आवश्यकता नसल्याने प्रशासक नेमलेला 
नसून प्रशासकाची आवश्यकता नाही . 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक - 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक - 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, पुसद , जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 

अजय गुल्हाणे , 
यवतमाळ : 
दिनांक २९ जानेवारी २०२० . 


.. 


जिल्हाधिकारी, 


यवतमाळ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६८ . 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक मंअ -विभूसंअ-( अवप्र )-क्र .४- कावि-७ ९-२०२० . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , अ.व.प्र.क्र . ४, अमरावती त्यांचे पत्र क्र.प्र.अ.- भू.सं- अ.का.-६०९-२०१९, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ अन्वये 
यांच्या फाईलवरील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७-२०१६-१७, मौजा घुईखेड , ता . चांदूर रेल्वे, जि . अमरावती या प्रकरणात कलम ११ ची 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ रोजी पान क्र . ४ ते ६ अ.क्र . ११७७ वर 
प्रसिद्ध झालेली असून त्यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७-२०१६-१७, मौजा घुईखेड, ता . चांदूर रेल्वे, जि . अमरावती 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 


अ.क्र . 


न.भू./ प्लॉट नं . 


अ.क्र . 


स.नं./ गट नं . 


संपादन करावयाचे 

क्षेत्रफळ 


संपादन करावयाचे 

क्षेत्रफळ 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१ 


७०६ 


४४२.०० 


१ 


७०६ 


३३४.५७ 


संपादनाचेप्रयोजन : बेंबळा प्रकल्पाच्या मौजा घुईखेड , ता. चांदूर रेल्वे येथील गावठाणातील सेवा सहकारी सोसायटी गोडावूनच्या खुल्या 
जागेसाठी पट्टा टि.एल.आर. मार्फत नियमित झाल्याने भूखंड क्र . ७०६ चे खुल्या जागेबाबत संपादनाच्या कामाकरिता. 


अमरावती : 
दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२० . 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , 
अमरावती . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ५-११, २०२० / फाल्गुन १५-२१ , शके १९४१ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६९ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) तथा सदस्य सचिव , यांजकडून 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत 


क्रमांक मं.अ.-विभूसंअ ( अवप्र )क्र .२- कावि -१७२१-२०२०. 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांनी बोर्डी नाला प्रकल्पाचे कामाकरिता या 
सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . ०३-२०१५- प्र.अ.३४ -अ -२ , दिनांक १२-०५-२०१५ व दिनांक ३०-०९ -२०१५ मधील 
तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , 
अमरावती यांचेनावे घेण्याबाबत त्यांचेपत्र क्र . २७४८-रे.शा.-बोर्डीनाला - भूसंपादन -२०१९, दिनांक ०६-०८-२०१९ नुसार सरळ खरेदी प्रस्ताव ४-४७ 
२०१८-१९, मौजा कल्होडी, ता . चांदूर बाजार, जि . अमरावती एकूण क्षेत्रफळ ० हे . ६८ आर चा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे सादर 
केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी,जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश पत्र क्र अ.क्र.- प्र.अ.-भूसंपादन- कावि ५५०-२०१९ , दिनांक २८-०८-२०१९ अन्वये उक्त 
प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक १२-०५-२०१५ व ३०-०९ -२०१५ आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग 
क्र . एलक्युएन -०१-२०१७ -प्र.क्र .१२ - अ -२ , दिनांक २५-०१-२०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता , 


( १ ) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्र . २ , 
अमरावती तथा सदस्य सचिव , जिल्हास्तरीय समिती , अमरावती याद्वारे , 


अनुसूची ( एक ) 


खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , 
अमरावती यांची नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्द करीत आहे . 


अनुसूची ( दोन ) 


बोर्डी नाला प्रकल्पाचे कामाकरिता जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने संपादित करतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूमि संपादन , 
पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करतांना वाजवी नुकसान भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या शेड्यूल १ च्या 
तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात 
येईल . 


अनुसूची ( तीन ) 


संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 
प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित 
केलेला मोबदला संपूर्णतः अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प ) मागवीत आहे . 


( २ ) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिध्द झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प ) कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व 
जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


( ३) संमतीपत्राचा (विकल्प) विहित नमुना कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचे कार्यालयात 
उपलब्ध आहे. 


( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती 
अन्वेषण विभाग, अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवाहितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात 
आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ५-११, २०२० / फाल्गुन १५-२१ , शके १ ९ ४१ 


५ 


अनुसूची ( चार ) 
सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक ४-४७-२०१८-१९, मौजा कल्होडी, तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती, बोर्डी नाला प्रकल्पाचे कामाकरिता 
समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या ) खाजगी जमिनीचा तपशील . 

भूधारणा नमुना ७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 
क्रमांक 

क्षेत्र 
( १) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
हे . आर 


अ . क्र . 


गट / सर्व्ह 


प्रकार 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


१ 


१२४ 


१ 


० ९ ५ 


0 ० ९ 


२ 


१२५ 


१ 


१३५ 


० १२ 


३ 


१२६ 


१ 


० ८२ 


० ०६ 


४ 


१२७ 


१ 


४०८ 


० ०८ 


५ 


१३२ 


१ 


१२५ 


० २६ 


६ 


२४ 


१ 


०६४ 


००७ 


एकूण . 


०६८ 


. 


अमरावती : 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२० . 


डॉ . स्नेहल कनिजे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प , 
लाभक्षेत्र क्र .२ तथा सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय समिती , अमरावती. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७० . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत 


क्रमांक अका- भूसं - कावि- १०७-२०२० . - 


. 


ज्याअर्थी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल . पा .) विभाग , अमरावती यांनी पाझर तलाव , सुभानपूरने बाधित होणा- या पाझर 
तलावाचे कामाकरिता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ०३-२०१५-प्र.क्र .३४ - अ-२ , दिनांक १२ मे , २०१५ 
व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल. पा .) विभाग , अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . ३४१९-१९, दिनांक १९-११-२०१९, भूसंपादन प्रस्ताव क्र . 
०६-४७-२०१९ -२० , मौजा कारंजा बहीरम , एकूण क्षेत्र २.२४ हेक्टर प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश क्र . ७५०-१९ , दिनांक २७-११-२०१९ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय 
दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन -०१ 
२०१७- प्र.क्र .१२- अ-२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता, 

( १ ) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मी , संदीपकुमार श . अप्पर , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी, 


अचलपूर याद्वारे 


अ . - एक -२ ( १७९ ७) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ५-११ , २०२० / फाल्गुन १५-२१ , शके १९ ४१ 


अनुसूची ( एक ) 


खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल. पा .) विभाग , अमरावती 
यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्द करीत आहे . आणि 


अनुसूची ( दोन ) 


प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलमे २६ ते ३० च्या व शेड्युल १ च्या 
तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 


अनुसूची ( तीन ) 


संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमिन खाजगी वाटाघाटीद्वारे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
( ल . पा .) विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संपतीपत्र (विकल्प ) मागवीत आहे . 


( २) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प ) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , 
जिल्हा परिषद ( ल . पा .) विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


( ३) संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहीत नमुना उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद उप विभाग ( ल . पा .), अचलपूर यांचे 
कार्यालयात उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद उपविभाग ( ल. पा .), अचलपूर 
यांचेमार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 


( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद 
उपविभागीय ( ल . पा .), अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली 
ठेवण्यात आली आहे. 


अनुसूची ( चार ) 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-४७-२०१९ -२०, मौजा कारंजा बहीरम , तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती 

प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट ( खरेदी घ्यावयाच्या ) जमिनीचा तपशील 
अ.क्र . 

भूधारणा नमुना ७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 
क्रमांक प्रकार 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
हे . 


गट / सर्व्ह 


एकूण क्षेत्र 


आर 


हे . आर 


१ 


४३५ 


१० ९ 


० ५८ 


२ 


४३६ 


१३० 


० ५७ 


भो . वर्ग-१ 
भो . वर्ग-१ 
भो . वर्ग-१ 
भो . वर्ग-१ 


३ 


४३७ 


१३७ 


० ५३ 


४ 


४३८ 


३१८ 


० ५६ 


एकूण . 


६ ९ ४ 


२२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ५-११, २०२० / फाल्गुन १५-२१ , शके १९ ४१ 


७ 


त्याअर्थी, 


अधिकारी , 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७१ . 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत 
क्रमांक अका- भूसं - कावि-१०९ -२०२० . - 

ज्याअर्थी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद ( ल . पा .) विभाग , अमरावती यांनी पाझर तलाव , बोदड ( मौजा कारंजा बहीरम ) ने बाधीत 
होणा- या पाझर तलावाचे कामाकरिता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ०३-२०१५-प्र.अ . ३४- अ-२ , 
दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद ( ल . पा .) विभाग , अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . ३४१९ -१९ , दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९ 
भूसंपादन प्रस्ताव क्र . ०२-४७-२०१९ -२० मौजा कारंजा बहीरम, एकूण क्षेत्रफळ १.१४ हे. प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश क्र.७५०-१९ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय 
दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि तद्नुषंगीक शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन -०१ 
२०१७- प्र.क्र . १२- अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 

आता, 
( १) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मी , संदीपकुमार श . अपार , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
, अचलपूर याद्वारे , 

अनुसूची ( एक ) 
खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद ( ल . पा .) विभाग, अमरावती 
यांची नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्द करीत आहे . आणि ; 

अनुसूची ( दोन ) 
प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या शेड्युल १ च्या 
तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 

अनुसूची ( तीन ) 
संबंधित भूधाकरकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमिन खाजगी वाटाघाटीद्वारे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
( ल . पा .) विभाग, अमरावती यांचेनावे खरेदी करून देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संपतीपत्र (विकल्प) मागवीत आहे. 

( २) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिध्द झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प ) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा 
परिषद ( ल . पा .) विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 

( ३) संमतीपत्राचा (विकल्प) विहीत नमुना उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद उपविभाग ( ल . पा .), अचलपूर यांच्या 
कार्यालयात उपलब्ध आहे . तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद उपविभाग ( ल . पा .), अचलपूर 
यांचेमार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 

( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखडयाची प्रत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
उपविभाग ( ल . पा.), अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवाहितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली 
ठेवण्यात आली आहे . 

अनुसूची ( चार ) 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०१९-२० , मौजा कारंजा बहीरम , तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती 
प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट ( खरेदी घ्यावयाच्या ) जमिनीचा तपशील 

भूधारणा नमुना ७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 
क्रमांक प्रकार 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट / सर्व्ह 


एकूण क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


३८८ 


भो . वर्ग-१ 


१ १४ 


१ १४ 


एकूण 


१ १४ 


१ १४ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ५-११ , २०२० / फाल्गुन १५-२१ , शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १७२ . 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत 


क्रमांक अका - भूसं - कावि- १११-२०२०. 

ज्याअर्थी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल . पा .) विभाग, अमरावती यांनी साठवण तलाव, विरुळपूर्णा ने बाधीत होणा- या 
साठवण तलावाचे कामाकरिता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ०३-२०१५- प्र.अ . ३४- अ-२ , 

दिनांक १२ 
मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल. पा .) विभाग , अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . ३४१९ -१९ , दिनांक १९- ११-२०१९ , भूसंपादन प्रस्ताव 
क्र . ०४-४७-२०१९ -२० मौजा विरुळपूर्णा, एकूण क्षेत्रफळ ०.३७ हे. आर. प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्र.७३६-१९ , दिनांक १६-११-२०१९ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय 
दिनांक १२ मे २०१५ व ३० सप्टेंबर २०१५ आणि तद्नुषंगीक शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन -०१-२०१७ 
प्र.क्र .१२ - अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता , 


( १ ) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मी , संदीपकुमार श. अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन , 
अधिकारी , अचलपूर याद्वारे , 


अनुसूची ( एक ) 


खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल . पा .) विभाग , अमरावती 
यांची नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्द करीत आहे . आणि ; 


अनुसूची ( दोन ) 
प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या शेड्युल १ च्या 
तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 


अनुसूची ( तीन ) 


संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमिन खाजगी वाटाघाटीद्वारे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
( ल . पा .) विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संपतीपत्र (विकल्प ) मागवीत आहे . 


( २) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिध्द झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प ) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी ,जिल्हा 
परिषद ( ल . पा .) विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


( ३ ) संमतीपत्राचा (विकल्प) विहीत नमुना उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल . पा.) विभाग , अचलपूर यांचे कार्यालयामध्ये 
उपलब्ध आहे . तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद उपविभाग ( ल . पा .), अचलपूर यांचेमार्फत 
भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 


( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखडयाची प्रत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद 
उपविभाग ( ल . पा .), अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांनाकिंवाहितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली 
ठेवण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ५-११, २०२० / फाल्गुन १५-२१ , शके १९ ४१ 


९ 


अनुसूची ( चार ) 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०९-२०, मौजा विरुळपूर्णा, तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती 
प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट ( खरेदी घ्यावयाच्या ) जमिनीचा तपशील 

भूधारणा नमुना ७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 
क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
हे . आर 


अ . क्र . 


गट / सर्व्ह 


प्रकार 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


१ 


५ 


० ८६ 


० १२ 


भो . वर्ग-१ 
भो . वर्ग-१ 


२ 


० ३५ 


० २५ 


एकूण 


१२१ 


० ३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७३ . 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत 
क्रमांक अका - भूसं - कावि- ११३-२०२०. 

ज्याअर्थी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल . पा .) विभाग , अमरावती यांनी पाझर तलाव , मेघनाथपूर ने बाधीत होणा- या 
मेघनाथपूर तलावाचे कामाकरिता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ०३-२०१५-प्र.अ. ३४- अ -२ , 
दिनांक १२ मे, २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल. पा .) विभाग , अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . ३५८०-१९, दिनांक २१-१२-२०१९ भूसंपादन 
प्रस्ताव क्र.०८-४७-२०१९ -२० मौजा रत्नापूर , एकूण क्षेत्रफळ १.८७ हे. प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्र . ८३५-१९, दिनांक २३ डिसेंबर २०१९ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय 
दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि तद्नुषंगीक शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन -०१ 
२०१७- प्र.क्र . १२- अ -२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 

त्याअर्थी, आता, 

( १) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मी , संदीपकुमार श . अपार , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन , 
अधिकारी, अचलपूर याद्वारे , 

अनुसूची ( एक ) 
खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल. पा .) विभाग , अमरावती 
यांची नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्द करीत आहे आणि ; 

अनुसूची ( दोन ) 
प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या शेड्युल १ च्या 
तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 

अनुसूची ( तीन ) 
संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
( ल. पा.) विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संपतीपत्र (विकल्प) मागवीत आहे. 

( २) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिध्द झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प ) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा 
परिषद ( ल . पा .) विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 

( ३) संमतीपत्राचा (विकल्प) विहीत नमुना उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद उप विभाग ( ल . पा .), अचलपूर यांच्या 
कार्यालयात उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद उपविभाग ( ल. पा.), अचलपूर 
यांचेमार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 


अ . - एक -३ ( १७९ ७) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ५-११ , २०२० / फाल्गुन १५-२१ , शके १९ ४१ 


( ४) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
उपविभाग ( ल. पा .), अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवाहितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली 
ठेवण्यात आली आहे. 

अनुसूची ( चार ) 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-४७-२०१९ -२० , मौजा रत्नापूर , तालुका अचलपूर , जिल्हा अमरावती 
प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट ( खरेदी घ्यावयाच्या ) जमिनीचा तपशील 

भूधारणा नमुना ७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 
क्रमांक 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट / सर्व्ह 


प्रकार 


एकूण क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


( ५ ) 
हे . आर 


१ 


२७ 


० ८८ 


०६० 


२ 


२८ 


० ४३ 


० ४४ 


भो . वर्ग-१ 
भो . वर्ग-१ 
भो . वर्ग-१ 
भो . वर्ग-१ 


३ 


२८ 


० ४४ 


० ४४ 


४ 


२ ९ 


१७८ 


० ४० 


एकूण . 


३५३ 


१८७ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म. शा . रा ., अ. क्र . १७४ . 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत 


क्रमांक अका - भूसं - कावि - ११५-२०२० . – 


ज्याअर्थी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल . पा .) विभाग , अमरावती यांनी साठवण तलाव , टाकरखेडा पुर्णा ने बाधीत होणा- या 
साठवण तलावाचे कामाकरिता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ०३-२०१५-प्र . क्र . ३४ - अ -२, 
दिनांक १२ मे, २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल . पा .) विभाग , अमरावती यांचेनावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . ३४१९-१९, दिनांक १९-११-२०१९ , भूसंपादन 
प्रस्ताव क्र . ०५-४७-२०१९ -२० मौजा टाकरखेडा पुर्णा एकूण क्षेत्राफळ १.४६ हे. प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्र.७३६-१९, दिनांक १६-११-२०१९ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय 
दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि तद्नुषंगीक शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन-०१ 
२०१७-प्र.क्र .१२- अ -२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता , 


( १) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मी , संदीपकुमार श . अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन , 
अधिकारी, अचलपूर याद्वारे , 


अनुसूची ( एक ) 


खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल . पा .) विभाग , अमरावती 
यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्द करीत आहे आणि ; 


अनुसूची ( दोन ) 
प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व शेड्युल १ च्या 
तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ५-११ , २०२० / फाल्गुन १५-२१ , शके १ ९ ४१ 


११ 


अनुसूची ( तीन ) 
संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
( ल . पा .) विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संपतीपत्र (विकल्प) मागवीत आहे. 


( २) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिध्द झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प ) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा 
परिषद उपविभाग ( ल . पा . ) अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


( ३) संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहीत नमुना उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद उपविभाग,( ल. पा .) अचलपूर यांचे कार्यालयात 
उपलब्ध आहे . तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद उपविभाग ( ल . पा .), अचलपूर यांचेमार्फत 
भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 


( ४) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
उपविभाग ( ल. पा .), अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवाहितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली 
ठेवण्यात आली आहे. 


अनुसूची ( चार ) 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-४७-२०१९-२०, मौजा टाकरखेडा पूर्णा, तालुका चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती 

प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ठ ( खरेदी घ्यावयाच्या ) जमिनीचा तपशील 
अ . क्र . 

भूधारणा नमुना ७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 
क्रमांक 

क्षेत्र 


गट/ सर्व्ह 


प्रकार 


एकूण क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१०१ 


० ८४ 


०२८ 


१०२ 


भो . वर्ग-१ 
भो . वर्ग-१ 
भो . वर्ग-१ 


१३२ 


२ 
३ 


० ७८ 


७५ 


५२३ 


० ४० 


एकूण . 


७३९ 


१४६ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १७५ . 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत 
क्रमांक अका - भूसं - कावि- ११७-२०२० . – 

ज्याअर्थी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल . पा .) विभाग, अमरावती यांनी साठवण तलाव , मासोद ने बाधीत होणा - या साठवण 
तलावाचे कामाकरिता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ०३-२०१५-प्र. क्र . ३४-अ -२ , दिनांक १२ मे , 
२०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी 
जिल्हा परिषद ( ल. पा .) विभाग , अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . ३४१ ९-१९, दिनांक १९ -११-२०१९ , भूसंपादन प्रस्ताव क्र . ०३-४७ 
२०१९-२० मौजा मासोद एकूण क्षेत्रफळ १.९ ६ हे . प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्र . ७५०-१९, दिनांक २७-११-२०१९ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय 
दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि तद्नुषंगीक शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन -०१ 
२०१७- प्र.क्र .१२- अ -२ , जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


दिनांक २५ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ५-११ , २०२० / फाल्गुन १५-२१ , शके १९४१ 


त्याअर्थी, आता, 


( १) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मी , संदीपकुमार श . अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन , 
अधिकारी , अचलपूर याद्वारे , 

अनुसूची ( एक ) 


खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद ( ल . पा . ) विभाग , अमरावती 
यांचेनावे घेण्याबाबत जाहीर नोटिस प्रसिध्द करीत आहे . आणि ; 


अनुसूची ( दोन ) 
प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या शेड्युल १ च्या 
तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 


अनुसूची ( तीन ) 
संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमिन खाजगी वाटाघाटीद्वारे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
( ल . पा .) विभाग, अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संपतीपत्र (विकल्प ) मागवीत आहे . 


( २) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिध्द झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प ) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा 
परिषद ( ल . पा .) विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


(३ ) संमतीपत्राचा (विकल्प) विहीत नमुना उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद उपविभाग , ( ल . पा .) अचलपूर यांचे 
कार्यालयात उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद उपविभाग ( ल. पा.), अचलपूर 
यांचेमार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 

( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद 
उपविभाग ( ल. पा .), अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवाहितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली 
ठेवण्यात आली आहे. 


अनुसूची ( चार ) 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०१९ -२० , मौजा मासोद , तालुका चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती 

प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ठ ( खरेदी घ्यावयाच्या) जमिनीचा तपशील 
अ.क्र . 

भूधारणा नमुना ७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 
क्रमांक प्रकार 

एकूण क्षेत्र 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


गट / सर्वे 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


६ 


१३५ 


०६४ 


२ 


६ 


भो . वर्ग-१ 
भो . वर्ग-१ 
भो . वर्ग-१ 


१४८ 


१०० 


3 


२६ 


१३२ 


०३२ 


एकूण 


४ १५ 


१ ९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ५-११, २०२० / फाल्गुन १५-२१ , शके १ ९ ४१ 


१३ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७६ . 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत 


क्रमांक अका- भूसं - कावि- १२०-२०२० . – 


ज्याअर्थी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल . पा .) विभाग , अमरावती यांनी साठवण तलाव , दोनोडाने बाधीत होणा- या दोनोडा 
तलावाचे कामाकरिता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ०३-२०१५-प्र.क्र .३४-अ -२ , दिनांक १२ मे, २०१५ 
व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल. पा.) विभाग, अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . ३५८०-१९, दिनांक २१-१२-२०१९, भूसंपादन प्रस्ताव क्र . 
० ९-४७-२०१९ -२० मौजा दोनोडा, एकूण क्षेत्रफळ ०.४० हे. प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश क्र . ८३५-१९ , दिनांक २३-१२-२०१९ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासननिर्णय 
दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि तद्नुषंगीक शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन - ०१ 
२०१७-प्र.क्र .१२- अ -२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता , 


( १ ) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मी , संदीपकुमार श . अपार , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन , 
अधिकारी , अचलपूर याद्वारे , 

अनुसूची ( एक ) 


खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद ( ल . पा .) विभाग , अमरावती 
यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटिस प्रसिध्द करीत आहे आणि 


अनुसूची ( दोन ) 
प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व शेड्युल १ च्या 
तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 

अनुसूची ( तीन ) 


संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
( ल . पा .) विभाग, अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संपतीपत्र (विकल्प ) मागवीत आहे. 


( २) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिध्द झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प ) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा 
परिषद ( ल. पा .) विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


. 


( ३) संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहीत नमुना उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद उपविभाग ( ल . पा .), अचलपूर यांचे 
कार्यालयात उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद उपविभाग ( ल . पा.), अचलपूर 
यांचेमार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 

( ४) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद 
उपविभाग ( ल. पा .), अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवाहितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली 
ठेवण्यात आली आहे . 


अ . - एक-४ ( १७९ ७). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ५-११ , २०२० / फाल्गुन १५-२१ , शके १९ ४१ 


अनुसूची ( चार ) 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०९ -४७-२०१९-२० , मौजा दोनोडा, तालुका अचलपूर , जिल्हा अमरावती 

प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ठ ( खरेदी घ्यावयाच्या) जमिनीचा तपशील 
अ . क्र . 

भूधारणा 

नमुना ७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 
क्रमांक प्रकार 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
हे . आर 


गट / सर्वे 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


१ 


११५ 


भो . वर्ग-१ 


० ८१ 


० ४० 


एकूण 


० ८१ 


० ४० 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७७. 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत 


क्रमांक अका- भूसं- कावि- १२१-२०२०. 


ज्याअर्थी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद ( ल. पा .) विभाग , अमरावती यांनी पाझर तलाव , मेघनाथपूर ने बाधीत होणा- या 
मेघनाथपूर तलावाचे कामाकरिता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ०३-२०१५-प्र. क्र . ३४- अ -२, दिनांक 
१२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (ल. पा.) विभाग, अमरावती यांचेनावे घेण्याबाबत त्यांचेपत्र क्र . ३५८०-१९ , दिनांक २१-१२-२०१९ , भूसंपादन 
प्रस्ताव क्र . ०७-४७-२०१९-२०, मौजा मेघनाथपूर , एकूण क्षेत्रफळ १.३५ हे. प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश क्र . ८३५-१९ , दिनांक २३ डिसेंबर २०१ ९ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी शासननिर्णय 
दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि तद्नुषंगीक शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन-०१ 
२०१७-प्र.क्र .१२- अ-२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता , 


( १) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मी , संदीपकुमार श . अपार , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन , 
अधिकारी, अचलपूर याद्वारे , 


अनुसूची ( एक ) 


खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा परिषद ( ल . पा .) विभाग, अमरावती 
यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्द करीत आहे आणि ; 


अनुसूची ( दोन ) 
प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व शेड्युल १ च्या 
तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 


अनुसूची ( तीन ) 


संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी ,जिल्हा परिषद 
( ल. पा .) विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संपतीपत्र (विकल्प ) मागवीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ५-११, २०२० / फाल्गुन १५-२१ , शके १९ ४१ 


१५ 


( २) संबंधीत भूधारकांनी ही जाहीर नोटिस प्रसिध्द झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प ) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा 
परिषद ( ल . पा .) विभाग, अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


( ३) संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहीत नमुना उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद उपविभाग ( ल . पा .), अचलपूर यांचे 
कार्यालयात उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद उपविभाग ( ल . पा .), अचलपूर 
यांचेमार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 


( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
उपविभाग ( ल. पा .), अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली 
ठेवण्यात आली आहे 


अनुसूची ( चार ) 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७-४७-२०१९ -२०, मौजा मेघनाथपूर, तालुका अचलपूर , जिल्हा अमरावती 
प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ठ ( खरेदी घ्यावयाच्या) जमिनीचा तपशील 

भूधारणा नमुना ७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 
क्रमांक प्रकार 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


अ.क्र . 


गट / सर्व्ह 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


२६ 


२ ५४ 


० ७४ 


२ 


२५ 


भो . वर्ग-१ 
भो . वर्ग-१ 
भो . वर्ग-१ 


२०१ 


० ४१ 


३ 


२४ 


११२ 


० २० 


एकूण 


५६७ 


१३५ 


अचलपूर : 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२० . 


संदीपकुमार श . अपार , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


